अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणाच्या संपुर्ण 
प्रक्रियेत सुसुत्रता आणण्यासाठी विशेष 
कार्यदल (टास्क फोर्स) स्थापन करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माअप्र-२०२१/प्र .क्र.२४३/ आरोग्य -§& 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत 
१० मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १८ जानेवारी, २०२२ 


वाचा - 
१) आरोग्य सेवा आयुक्तालयाचे पत्र क्र. संआसे/माअप्र/अवयवदानप्रत्यारोपण/टास्कफोर्स/ 
कक्ष-२०/२१, दिनांक २९.१२.२०२१ 


प्रस्तावना - 

महाराष्ट्र राज्य हे सन २०१९ पासून अवयवदानात अव्वल स्थानावर आहे. मुंबई व पुणे या दोन 
शहरांमध्ये अवयवदान मोठया प्रमाणावर आहे. त्या तुलनेत राज्यातील इतर शहरात अवयवदानाचे 
प्रमाण कमी आहे. याचे मुख्य कारण अवयवदानाबाबत रुग्णांच्या नातेवाईकांमधील गैरसमज, तज्ञ 
मनुष्यबळाची कमतरता इत्यादी. सदरच्या अडचणी दुर करुन अवयवदानामध्ये वाढ होण्याच्या 
अनुषंगाने विशेष कार्यदल (Task Force) गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

या शासन निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणाच्या संपुर्ण प्रक्रियेत 
सुसूत्रता आणण्यासाठी विशेष कार्यदल (Task Force) A. Hal, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण 
यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येत आहे. 


क्र सदस्यांची नावे समितीतील पद 
।१_ मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण अध्यक्ष 
२ | अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य 
३ | सचिव, वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग सदस्य 
४ | आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई सदस्य 
५ | आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई सदस्य 
६ | संचालक, रोटो-सोटो, मुंबई सदस्य 
कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सदस्य 
८ | डॉ. एस. के. माथुर, अध्यक्ष, ZTCC, मुंबई सदस्य 
९ | डा. राहुल पंडित, इंटेसिव्हीस्ट, फोटीज रुग्णालय, मुंबई सदस्य 
।१०_ | डॉ. श्रीरंग बिच्चु, नेफ्रोळॉजीस्ट, बोम्बे हॉस्पीटल, मुंबई सदस्य 
।११_ | डॉ. संजय कोल्ते, युरोळॉजीस्ट, नागपुर सदस्य 
१२ | ST. प्रविण सुर्यवंशी, उपअधिष्ठाता, एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज, | सदस्य 
औरंगाबाद 


शासन निर्णय क्रमांकः माअप्र-२०२१/प्र.क्र.२४३/आरोग्य-६, दिनांक १८ जानेवारी, 2022 


१३ | डॉ. कपिल झिरपे, जी.आय. सर्जन, सह्याद्री हॉस्पीटल, पुणे सदस्य 
१४ | डा. गुस्ताद डावर, मेडिकल अँडव्हायझर, रिलायन्स HSI सदस्य 
१५ | सहाय्यक संचालक (ASM), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई सदस्य सचिव 


विशेष कार्यदल (Task Force) ची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे आहे:- 


Deceased Organ Donation मध्ये वाढ करणे, आयसीयु व ओटी असलेल्या सर्व खाजगी 
व शासकीय रुग्णालयांना ऑर्गन रिट्रायव्हल सेंटर म्हणून मान्यता देणे. 

सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांना स्वतंत्र आयसीयुची निमिर्ती करणे 

सन २०२२ या वर्षात २६० अवयवदानाचे उद्दिष्ट पुर्ण करणे व सन 2023 या वर्षात Yoo 
अवयवदानाचे उदिष्ट पुर्ण करणे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा AYA त्याचा संकेताक २०२२०११८१३२६४१६८१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Sanjay 

Dattaram 

Mahadeshwa 
संजय महाडेश्वर 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, मंत्रालय, मुंबई 
६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई (सर्व) 
१०.आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
११. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
१२.संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
१३.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माअप्र-२०२१/प्र.क्र.२४३/आरोग्य-६, दिनांक १८ जानेवारी, 2022 


१४.विभागीय आयुक्‍त (सर्वी 

१५. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१६.आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

१७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ (सर्व) 

१८. जिल्हा शल्य चिकित्सक (सर्व) 

१९.सर्व सह सचिव/ उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०.सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१.निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


